RNI No. MAHBIL/2012/44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 








महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक-नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - १०, अंक - १०] गुरुवार ते बुधवार, मार्च ११ - १७, २०२१ / फाल्गुन २० - २६, शके १९४२ [ पृष्ठे १० 














प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


विभागीय आयुक्‍त यांजकडून 








क्रमांक पुनर्व/कार्या-९ (१)/कावि-३९७८/२०२१/दुरुस्ती.-- ज्याअर्थी, अधिसूचना क्रमांक पुनर्व/कार्या-९ (३)/कावि-१००२/एनआर-१७/२०१८, 
दिनांक ६ जुलै २०१८ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक, नाशिक विभागीय पुरवणीमध्ये गुरुवार ते बुधवार, जुलै २६ ते ऑगस्ट १, 
२०१८/श्रावण ४ - १०, शके १९४० रोजी पृष्ठ ४७ ते ४९ वर प्रसिद्ध झाली असून त्यामध्ये खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे. 

















या ऐवजी असे वाचावे 
किशोर दत्तात्रय राजे निबाळकर राजाराम माने 
जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्‍त तथा पुनर्वसन आयुक्‍त, 
तथा पुनर्वसन प्रशासक, जळगाव. नाशिक विभाग, नाशिक. 


राधाकृष्ण गमे, 
विभागीय आयुक्‍त, नाशिक. 
नाशिक, 3 मार्च २०२१. 





(१) 
वि (एच) ३३६ 


2 महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग Ge — नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ११ - १७, 2029 / फाल्गुन २० - २६, शके १९४२ 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (५) (3) अन्वये 
आदेश 


क्रमांक कक्ष-१/पीओएल-१/४५२१/२०२०.-- ज्याअर्थी, नाशिक 


(ग्रामीण) जिल्ह्यातील विविध आंदोलने, धार्मिक सण, उत्सव व 





राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थाविषयक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर 





देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास, अशा घटनेच्या जिल्ह्यांत 





प्रतिक्रिया उमटतात. विविध कामगार संघटनांचे गेटबंद व साखळी 





उपोषण चालू असते, हिंदू-मुस्लीम यांच्यात क्षुल्लक कारणांवरून 





वाद निर्माण होण्याची शक्‍यता असते. त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण 





होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. शेतकऱ्यांच्या शेतीमालास 





भाव कमी मिळत असल्याने, त्याचे निषेधार्थ शेतकरी यांचेमार्फत 





मोर्चे, धरणे, रास्ता रोको, उपोषण करण्याची शक्‍यता नाकारता 





येत नाही. नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव व येवला शहर हे 





अतिसंवेदनशील असून मनमाड, बागलाण, चांदवड व इगतपुरी 





ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत. जिल्ह्यात विविध कंपन्या असून, 





कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी औद्योगिक कलह निर्माण होऊन 





कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होण्याची शक्‍यता असल्याने, 





खबरदारीचा उपाय म्हणून संपूर्ण नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यात मुंबई 
पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३७ (9) (3) चे आदेश लागू 
करण्याची मा. पोलीस अधीक्षक, नाशिक (ग्रामीण) यांनी त्यांचेकडील 
पत्र क्रमांक कक्ष-१४/३७ (9) (३/७९२४/२०२०, दिनांक १६ डिसेंबर 
२०२० अन्वये विनंती केली आहे. 








वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने, खालील दर्शविलेल्या 


कालावधीत नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यात (मा. पोलीस आयुक्‍त, नाशिक 





शहर यांची हद्द वगळून) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची 








परिस्थिती हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी, 


जिल्हादंडाधिकारी नाशिक 


भागवत डोईफोडे, अपर TSHR, , मला मुंबई 





पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३७ (9) (3) नुसार प्राप्त 





झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुढील कृत्ये करण्यास मनाई 


करीत आहे. 


(क) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका, सुरे किंवा 





शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील किंवा प्राणघातक 
असतील, अशी इतर कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे अगर 


बाळगणे ; 


(ख) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ विनापरवानगी 
बरोबर नेणे ; 





(ग) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे, सोडावयाची किंवा फेकावयाची 


उपकरणे अथवा साधने घेऊन फिरणे अगर बाळगणे : 





(घ) कोणत्याही इसमाच्या चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा 





चित्राचे प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे ; 





(डो विनापरवाना सार्वजनिकरीत्या समाजात तेढ व क्लेश निर्माण 


होईल अशा घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाद्ये वाजविणे ; 


नीतिविरुद्ध 


(च) सभ्यता अगर नीतिविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता 








धोक्यात आणतील अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अगर सोंग 





आणणे आणि तशी चिन्हे, फलक लावणे किंवा इतर कोणताही 


जिन्नस अगर वस्तू तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणे. 





हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्‍तींना व ज्यांना आपल्या 





वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक 





आहे, अशा व धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी 





शस्त्रे वापरण्यास, तसेच शीख समाजाचे व्यक्‍तींना कृपाण बाळगण्यास 


प्रतिबंध असणार नाही. 





सदरहू निर्बंध लग्न कार्याकरिता उपस्थित व्यक्‍ती (जास्तीत 


जास्त yo व्यक्‍ती) अगर अंत्यविधीकरिता उपस्थित व्यक्‍ती (जास्तीत 





जास्त २० व्यक्‍ती) यांना लागू होणार नाही त्याचप्रमाणे हा आदेश 
पोलीस अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी, 


कर्मचारी यांना लागू राहणार नाहीत. 





सदरचा आदेश दिनांक २० डिसेंबर २०२० चे ००.०० वाजेपासून 


ते दिनांक ३ जानेवारी २०२१ चे २४.०० वाजेपावेतो संपूर्ण नाशिक 





जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्‍त, नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) 


अंमलात राहील. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग Ge — नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ११ - १७, 2029 / फाल्गुन २० - २६, शके १९४२ ३ 





सदरचा आदेश आज दिनांक १८ डिसेंबर २०२० रोजी 


माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे. 
भागवत डोईफोडे , 


अपर जिल्हादंडाधिकारी, 


नाशिक. 


नाशिक, १८ डिसेंबर २०२०. 





मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (५) (3) अन्वये 
आदेश 


क्रमांक कक्ष-१/पीओएल-१/१४९/२०२१.-- ज्याअर्थी, नाशिक 


(ग्रामीण) जिल्ह्यातील विविध आंदोलने, धार्मिक सण, उत्सव व 





राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थाविषयक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर 





देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास, अशा घटनेच्या जिल्ह्यांत 





प्रतिक्रिया उमटतात. विविध कामगार संघटनांचे गेटबंद व साखळी 





उपोषण चालू असते, हिंदू-मुस्लीम यांच्यात क्षुल्लक कारणांवरून 





वाद निर्माण होण्याची शक्‍यता असते. त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण 





होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. शेतकऱ्यांच्या शेतीमालास 





भाव कमी मिळत असल्याने, त्याचे निषेधार्थ शेतकरी यांचेमार्फत 





मोर्चे, धरणे, रास्ता रोको, उपोषण करण्याची शक्‍यता नाकारता 





येत नाही. नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव व येवला शहर हे 





अतिसंवेदनशील असून मनमाड, बागलाण, चांदवड व इगतपुरी 





ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत. जिल्ह्यात विविध कंपन्या असून, 





कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी औद्योगिक कलह निर्माण होऊन 





कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होण्याची शक्‍यता असल्याने, 





खबरदारीचा उपाय म्हणून संपूर्ण नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यात मुंबई 
पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३७ (9) (3) चे आदेश लागू 


करण्याची मा. पोलीस अधीक्षक, नाशिक (ग्रामीण) यांनी त्यांचेकडील 





पत्र क्रमांक कक्ष-१४/३७ (9) (&//६६४/२०२१, दिनांक १९ जानेवारी 


२०२१ अन्वये विनंती केली आहे. 








वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने, खालील दर्शविलेल्या 


कालावधीत नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यात (मा. पोलीस आयुक्‍त, नाशिक 





शहर यांची हद्द वगळून) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची 








परिस्थिती हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी, 


जिल्हादंडाधिकारी नाशिक 


भागवत डोईफोडे, अपर टंडाधिकारी, , मला मुंबई 





पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३७ (9) (3) नुसार प्राप्त 





झालेल्या अधिकारांचा वापर करून खालील कृत्ये करण्यास मनाई 


करीत आहे. 


(क) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका, सुरे किंवा 





शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील किंवा प्राणघातक 
असतील, अशी इतर कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे अगर 


बाळगणे ; 


(ख) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ विनापरवानगी 
बरोबर नेणे ; 





(ग) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे, सोडावयाची किंवा फेकावयाची 


उपकरणे अथवा साधने घेऊन फिरणे अगर बाळगणे : 





(घ) कोणत्याही इसमाच्या चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा 





चित्राचे प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे ; 





(डो विनापरवाना सार्वजनिकरीत्या समाजात तेढ व क्लेश निर्माण 


होईल अशा घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाद्ये वाजविणे ; 


नीतिविरुद्ध fan 


(a) सभ्यता अगर नीतिविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता 








धोक्यात आणतील अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अगर सोंग 





आणणे आणि तशी चिन्हे, फलक लावणे किंवा इतर कोणताही 


जिन्नस अगर वस्तू तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणे. 





हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्‍तींना व ज्यांना आपल्या 





वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक 





आहे, अशा व धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी 





शस्त्रे वापरण्यास, तसेच शीख समाजाचे व्यक्‍तींना कृपाण बाळगण्यास 


प्रतिबंध असणार नाही. 


8 महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग Ge — नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ११ - १७, 2029 / फाल्गुन २० - २६, शके १९४२ 





सदरहू निर्बंध लग्न कार्याकरिता उपस्थित व्यक्‍ती (जास्तीत 


जास्त ५० व्यक्‍ती) अगर अंत्यविधीकरिता उपस्थित व्यक्‍ती (जास्तीत 





जास्त २० व्यक्‍ती) यांना लागू होणार नाही त्याचप्रमाणे हा आदेश 
पोलीस अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी, 


कर्मचारी यांना लागू राहणार नाहीत. 





सदरचा आदेश दिनांक २१ जानेवारी २०२१ चे ००.०० 





वाजेपासून ते दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२१ चे २४.०० वाजेपावेतो 





संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्‍त, नाशिक शहर यांची 





हद्द वगळून) अंमलात राहील. 





सदरचा आदेश आज दिनांक २१ जानेवारी २०२१ रोजी 


माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे. 
भागवत डोईफोडे , 


अपर जिल्हादंडाधिकारी, 


नाशिक. 





नाशिक, २० जानेवारी २०२१. 








वाचले : (१) फोजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (५) (2). 


(२) महाराष्ट्र शासनाचे (गृह विभाग) परिपत्रक क्रमांक 
एफएलजी-१२०७/प्र, क्र, ११/०७/३०, दिनांक २३ 


ऑगस्ट २००७. 








(३) केंद्र शासनाच्या गृह मंत्रालयाचे पत्र क्रमांक १५/०५/ 


२०१२/पब्लिक, दिनांक १६ जुलै २०१२. 


(४) महाराष्ट्र शासनाचे (गृह विभाग) परिपत्रक क्रमांक ०३१३/ 


७१४/प्र, क्र. ६२/विशा १-अ, दिनांक १४ जून २०१४, 





(५) महाराष्ट्र शासनाचे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडील 
परिपत्रक क्रमांक ६११४/प्र. क्र. १६७/एसडी-१, दिनांक 


५ डिसेंबर २०१४. 


आदेश 





क्रमांक कक्ष-१/पीओएल-१/१६६/२०२१.-- दरवर्षी २६ जानेवारी 





रोजी “प्रजासत्ताक दिन समारंभ” राज्यभर साजरा करणेत येतो. 





राष्ट्रध्वजाचा आदर करणे हे देशाच्या प्रत्येक नागरिकाचे आद्य कर्तव्य 








आहे, राष्ट्रध्वजाचा योग्य तो मान राखला जावा या संदर्भात शासनाकडील 





संदर्भीय परिपत्रकान्वये सूचना दिलेल्या आहेत. काही वेळेस राष्ट्रीय 








कार्यक्रमांच्या वेळी तसेच विशेष कला-क्रीडा प्रसंगी वैयक्तिकरीत्या 





वापरण्यात येणारे राष्ट्रध्वज नंतर इतस्तत: टाकले जातात, हे दृश्य 





राष्ट्रप्रतिष्ठेला शोभणारे नसल्याने राष्ट्रप्रतिष्ठेच्या दृष्टीने ही बाब गंभीर 








असल्याने केंद्र शासनाच्या गृह मंत्रालयाने राष्ट्रध्वजाकरिता प्लॅस्टिकच्या 








वापरास मान्यता दिलेली नाही. राष्ट्रध्वजाचा अवमान करणे व त्याची 





विटंबना होणे हे बोधचिन्हे व नावे (अनुचित वापरास प्रतिबंध) अधिनियम, 


१९५० व राष्ट्रीय प्रतिष्ठा अवमान प्रतिबंध अधिनियम, क्रमांक ६९/१९७१ 





व क्रमांक ५१/२००५ तसेच ध्वजसंहितेच्या तरतुदीनुसार दंडनीय अपराध 


आहे ; 





सबब, मी, भागवत डोईफोडे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक, 





फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (9) (२) अन्वये मला 





प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून संपूर्ण नाशिक (ग्रामीण) 





जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्‍त, नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) प्लॅस्टिकच्या 





राष्ट्रध्वजाचा वापर न करण्यासाठी व राष्ट्रध्वजाचा योग्य मान राखला 





जाईल यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून दिनांक २१ जानेवारी 








२०२० ते ३१ जानेवारी २०२१ पावेतो प्लॅस्टिकचा वापर करून राष्ट्रीय 


ध्वजाची निर्मिती, विक्री व वापर करणे यावर बंदी घालीत आहे. 








सदर आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुरेसा कालावधी नसल्याने 





फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) (२) नुसार सदरचा 


आदेश एकतर्फी काढण्यात येत आहे. 


सदरचा आदेश आज दिनांक २० जानेवारी २०२१ रोजी माझ्या सही 
व शिक्क्यानिशी दिला असे. 


भागवत डोईफोडे, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 


नाशिक. 





नाशिक, २० जानेवारी २०२१. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग Ge — नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ११ - १७, 2029 / फाल्गुन २० - २६, शके १९४२ 4 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 
Order 


No. EST/2076/2020.— The Principal District and Sessions Judge, Nashik is pleased to grant the 
following Officers Leave for the period mentioned against their names :- 


(1) 
Sr. No. Name and Designation Period 
1 2 3 
1 Smt. S. N. Bhalerao, Extension of Earned Leave for two (2) days on 
Ad hoc District Judge-1 and 8th March 2020 and 9th March 2020 suffixing 


Assistant Sessions Judge, Nashik. — holidays falling on 10th March 2020 with 
permission to leave headquarters till 11th March 
2020 before office hours is hereby granted in 
continuation of Earned Leave on 6th March 2020 
and 7th March 2020 previously granted. 


2 Smt. P. V. Hingne, Earned Leave for three (3) days from 11th March 
6th Joint Civil Judge, Senior 2020 to 13th March 2020 prefixing holidays falling 
Division and Additional Chief on 10th March 2020 and suffixing holidays falling 
Judicial Magistrate, Nashik. on 14th March 2020 and 15t March 2020 with 


permission to leave headquarters with effect from 
9th March 2020 after office hours to 16th March 
2020 before office hours. 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts. 


Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period. 


(Il) 
Sr. Name and Designation Judicial Officers with whom charge is kept during 
No. the leave period in addition to their own duties 
1 2 3 
1 Smt. S. N. Bhalerao, Shri. S. P. Naik-Nimbalkar, 
Ad hoc District Judge-1 and Ad hoc District Judge-2 and Assistant Sessions 


Assistant Sessions Judge, Nashik. Judge, Nashik. 


2 Smt. P. V. Hingne, Shri. S. K. Dhekale, 
6th Joint Civil Judge, Senior 7th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional 
Division and Additional Chief Chief Judicial Magistrate, Nashik. 


Judicial Magistrate, Nashik. 


ABHAY S. WAGHWASE, 
Principal District and Sessions Judge, 
Nashik. 


Nashik, 12th March 2020. 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग Ge — नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ११ - १७, 2029 / फाल्गुन २० - २६, शके १९४२ 


BY DISTRICT JUDGE-1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST/2050/2020.-— The District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Nashik is pleased to 
grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names. 


Sr. No. Name and Designation Period 
1 2 3 
1 Shri. P. N. Awale, Earned Leave for five (5) days from 23rd March 
Civil Judge, Junior Division and 2020 to 27th March 2020 prefixing Sunday falling 
Judicial Magistrate, First Class, on 22nd March 2020 and suffixing holidays falling 
विले इतत. on 28th March 2020 and 29th March 2020 with 
permission to leave headquarter with effect from 
21st March 2020 after office hours to 30th March 
2020 before office hours. 
2 Smt. S. P. Kulkarni, Ex post facto sanction to the Commuted Leave 


Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate, First Class, 
Dindori. 


for four (4) days from 4th March 2020 to 7th March 
2020 suffixing Sunday falling on 8th March 2020 
with permission to leave headquarter with effect 
from 3rd March 2020 after office hours to 9th 
March 2020 before office hours. 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts. 


Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period. 


(Il) 
Sr. Name and Designation Judicial Officers with whom charge is kept during 
No. the leave period in addition to their own duties 
1 2 3 
1 Shri. P. N. Awale, Smt. A. M. Shinde, 
Civil Judge, Junior Division and Joint Civil Judge, Senior Division andAdditional Chief 
Judicial Magistrate, First Class, Judicial Magistrate, Nashik Road. 
Nashik-Road. 
2 Smt. S. P. Kulkarni, Smt. G. S. Bora, 


Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate, First Class, 
Dindori. 


Nashik, 11th March 2020. 


Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate, Dindori. 


ABHAY S. WAGHWASE, 
Principal District and Sessions Judge, 
Nashik. 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग Ge — नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ११ - १७, 2029 / फाल्गुन २० - २६, शके १९४२ ७ 


BY DISTRICT JUDGE-1 AND 
ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST/2052/2020.— The District Judge-1 and 
Additional Sessions Judge, Nashik is pleased to 
pass the following Order. 


Commuted Leave for one (1) day i.e. on 17th 
February 2020 prefixing Sunday falling on 16th 
February 2020 is hereby granted as an Ex post 
facto sanction to Smt. C. V. Shirsat, Civil Judge, 
Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, 
Sinnar. 


Certified that Smt. C. V. Shirsat would have 
continued to officiate in the post of Civil Judge, 
Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, 
Sinnar if she had not proceeded on Leave for the 
period from 17th February 2020 [Note 2 below 
Rule 39 (2) Maharashtra Civil Services (Pay) 
Rules, 1981]. 


Charge during the absence of Smt. C. V. Shirsat, 
Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, 
First Class, Sinnar remained with Shri. D. S. 
Jadhav, Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate, First Class, Sinnar. 


VIKAS S. KULKARNI, 
District Judge-1 and 
Additional Sessions Judge, 
Nashik. 


Nashik, 11th March 2020. 


BY //c. DISTRICT JUDGE-1 AND 
ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST/2918/2020.— Earned Leave for two (2) 
days from 29th May 2020 and 30th May 2020 
prefixing holidays falling on 5th June 2020 and 
suffixing Sunday falling on 31st May 2020 with 
permission to Leave headquarters with effect from 
28th May 2020 after office hours to 1st June 2020 
before office hours is hereby granted to Smt. S. 
M. Lomte, Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate, First Class, Manmad City. 


Certified that Smt. S. M. Lomte would have 
continued to officiate in the post of Civil Judge, 
Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, 
Manmad City if she had not proceeded on Leave 
for the period from 29th May 2020 and 30th May 
2020 [Note 2 below Rule 39 (2) Maharashtra Civil 
Services (Pay) Rules, 1981]. 


Charge during the absence of Smt. S. M. Lomte, 
Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, 
First Class, Manmad City remained with Shri. ७. 
A. Ghule, Judicial Magistrate, First Class 
(Railways) Manmad. 


S. 5. NAIR, 

I/c. District Judge-1 and 
Additional Sessions Judge, 
Nashik. 


Nashik, 12th June 2020. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध) यांजकडून 
आदेश 


क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सहकार/१७८१/२०१९.- मी, रविंद्र पाटील, 





सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध, जळगाव हे जाहीर करतो 


की, श्रीकृष्ण दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खेडी खु 








तालुका चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 





संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (५) (महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १९६१ चे नियम २४) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून 





महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम १० (५) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे करण्यात येत 


आहे. 








सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/सीएचएन/एजीआर/(ओ)/(डी)/ 
२६४/२०१९, दिनांक २६ डिसेंबर २०१९ असा आहे. 





जळगाव, २६ डिसेंबर २०१९. 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सहकार/३३९/२०२०.- मी, रविंद्र पाटील, 





सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध, जळगाव हे जाहीर करतो 


की, लक्ष्मी महिला सहकारी दूध उत्पादक संस्था मर्यादित, बेलव्हाळ, 





तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 


é महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग Ge — नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ११ - १७, 2029 / फाल्गुन २० - २६, शके १९४२ 





अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (9) (महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, 
१९६१ चे नियम २४) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचे नियम १० (9) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था 
असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे करण्यात येत आहे. 








सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/बीएसएल/एजीआर/(ओ)/(डी)/ 
२७५/२०२०, दिनांक १६ एप्रिल २०२० असा आहे. 


जळगाव, १६ एप्रिल २०२०. 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सहकार/३४५/२०२०.- मी, रविंद्र पाटील, 





सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध, जळगाव हे जाहीर करतो 
की, कै. महारू दगडू नाईक महिला सहकारी दूध उत्पादक संस्था 





मर्यादित, हिवरखेडा, तालुका पारोळा, जिल्हा जळगाव ही संस्था 





महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (9) (महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम २४) अन्वये नोंदणी करण्यात 





आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम १० (५) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे 
करण्यात येत आहे. 





सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/पीआरएल/एजीआर/(ओ)/ 
(डी)/२७६/२०२०, दिनांक २३ एप्रिल २०२० असा आहे. 


जळगाव, २३ एप्रिल २०२०. 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सहकार/३७९/२०२०.- मी, रविंद्र पाटील, 





सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध, जळगाव हे जाहीर करतो 
की, बोरी महिला सहकारी दूध उत्पादक संस्था मर्यादित, कन्हेरे, 





तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 





अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (9) (महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, 
१९६१ चे नियम २४) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचे नियम १० (9) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था 
असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे करण्यात येत आहे. 








सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/एएमएनआर/एजीआर/(ओ)/ 
(डी)/२७७/२०२०, दिनांक २६ मे २०२० असा आहे. 


जळगाव, २६ मे २०२०. 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सहकार/४०३/२०२०.- मी, रविंद्र पाटील, 





सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध, जळगाव हे जाहीर करतो 


की, गौरीराज महिला सहकारी दूध उत्पादक संस्था मर्यादित, 





न्हावे, तालुका चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 





संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (५) (महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १९६१ चे नियम २४) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून 





महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम १० (५) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे करण्यात येत 


आहे. 








सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/सीएचएन/एजीआर/(ओ)/(डी)/ 
२७९/२०२०, दिनांक २ जून २०२० असा आहे. 


जळगाव, २ जून २०२०. 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सहकार/४०५/२०२०.- मी, रविंद्र पाटील, 





सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध, जळगाव हे जाहीर करतो 


की, माऊलीकृपा दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रहिपूरी, 








तालुका चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 





संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (५) (महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १९६१ चे नियम २४) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून 





महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम १० (५) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे करण्यात येत 


आहे. 








सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/सीएचएन/एजीआर/(ओ)/(डी)/ 
२७८/२०२०, दिनांक २ जून २०२० असा आहे. 


रविंद्र र. पाटील, 
सहायक निबंधक, 





सहकारी संस्था (दुग्ध, जळगाव. 


जळगाव, २ जून २०२०. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग Ge — नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ११ - १७, 2029 / फाल्गुन २० - २६, शके १९४२ ९ 


उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 








क्रमांक वि-१/गंगामाई उपसा जलसिंचन संस्था/अव. बदल/आदेश/ 
१०७५/सन २०२०.- मी, विलास गावडे, उपनिबंधक, सहकारी संस्था, 
धुळे तालुका महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ व 
१०३ ४) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून गंगामाई 











सदरचा आदेश हा आज रोजी सही व शिक्क्यानिशी दिला असे. 
अकोले, ३० नोव्हेंबर २०१९. 


संस्था नोंदणी रद्द आदेश 





क्रमांक प्रशा-१/भेरवनाथ ग्रा.सह.वनव्यव/क. २१/नोंदणी रद्द आदेश/ 
२०१९/सन २०१९,- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे 








उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था मर्यादित, नगाव, तालुका जिल्हा 
धुळे या संस्थेच्या अवसायकपदी श्री. राजेंद्र भिलाजी वेंदे, बँक तपासणीस 
यांचेऐवजी श्री. मोहन सुकलाल पवार, एस.आर.ओ. व बँक तपासणीस, 
धुळे व नंदुरबार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड, धुळे शाखा 
शिवाजी रोड, धुळे, तालुका-जिल्हा धुळे यांची नेमणूक करीत आहे. 














सदर आदेश दिनांक १५ जुलै २०२० रोजी माझ्या सही शिक्क्यानिशी 
पारित करीत आहे. 

विलास गावडे, 

उपनिबंधक, 


धुळे, १५ जुलै २०२०. सहकारी संस्था, धुळे तालुका. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून 


संस्था नोंदणी रद्द आदेश 





क्रमांक प्रशा-१/खुंटेवाडी ग्रा.सह.वनव्यव/क. २१/नोंदणी रद्द आदेश/ 
२०१७/सन २०१९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे 
कलम २१ अन्वये मला प्राप्त व प्रदत्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, 
WORN कांदळकर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, अकोले, जिल्हा 
अहमदनगर खुंटेवाडी ग्रामिणांचे सहभागातून वनव्यवस्थापन सहकारी 
संस्था मर्यादित, खुंटेवाडी, तालुका अकोले, जिल्हा अहमदनगर नोंदणी 
क्रमांक ८९३, दिनांक १६ जानेवारी २००३ या संस्थेची वस्तुस्थिती 
पाहता, संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज कलम १०९ (9) नुसार संपुष्टात 
आलेले असल्यामुळे व तशी संबंधितांनी विनंती केल्यामुळे संस्थेची नोंदणी 
रद्द करीत आहे. 




















सदरचा आदेश हा आज रोजी सही व शिक्क्यानिशी दिला असे. 
अकोले, ३० नोव्हेंबर २०१९. 


संस्था नोंदणी रद्द आदेश 








क्रमांक प्रशा-१/कळंब ग्रा.सह.वनव्यव/क. २१/नोंदणी रद्द आदेश/ 
२०१८/सन २०१९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे 
कलम २१ अन्वये मला प्राप्त व प्रदत्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, 
सर्जराव कांदळकर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, अकोले, जिल्हा 
अहमदनगर कळंब ग्रामिणांचे सहभागातून वनव्यवस्थापन सहकारी 
संस्था मर्यादित, कळंब, तालुका अकोले, जिल्हा अहमदनगर नोंदणी 
क्रमांक ८९२, दिनांक १६ जानेवारी २००३ या संस्थेची वस्तुस्थिती 
पाहता, संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज कलम १०९ (9) नुसार संपुष्टात 
आलेले असल्यामुळे व तशी संबंधितांनी विनंती केल्यामुळे संस्थेची नोंदणी 
रद्द करीत आहे. 























कलम २१ अन्वये मला प्राप्त व प्रदत्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, 
सर्जराव कांदळकर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, अकोले, जिल्हा 
अहमदनगर भैरवनाथ ग्रामिणांचे सहभागातून वनव्यवस्थापन 
सहकारी संस्था मर्यादित, करंडी, तालुका अकोले, जिल्हा अहमदनगर 
नोंदणी क्रमांक ८८२, दिनांक १९ डिसेंबर २००२ या संस्थेची वस्तुस्थिती 
पाहता, संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज कलम १०९ (१) नुसार संपुष्टात 
आलेले असल्यामुळे व तशी संबंधितांनी विनंती केल्यामुळे संस्थेची नोंदणी 
रद्द करीत आहे. 














सदरचा आदेश हा आज रोजी सही व शिक्क्यानिशी दिला असे. 
सर्जेराव कांदळकर, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, अकोले, 
जिल्हा अहमदनगर. 





अकोले, ३० नोव्हेंबर २०१९. 


नोंदणी रद्द आदेश 


क्रमांक सनिशे/प्र-१/तिरुपती सह पापू/नोंदणी रद्द/१५५३/ 
२०२०.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ 
व १०९ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी, रावसाहेब 
खेडकर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, श्रीगोंदा, तालुका 
श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर असा आदेश देतो की, तिरुपती 
सहकारी पाणीपुरवठा संस्था मर्यादित, मढेवडगाव, तालुका श्रीगोंदा, 
जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचे येणे-देणे कायम ठेऊन (नोंदणी क्रमांक 
एएनआर/एसजीए/एलएफटी/१३१८/१९९४, दिनांक २५ ऑक्टोबर 
१९९४) या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज समाप्त करीत आहे व 
संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. 


























सदरचा आदेश आज दिनांक ६ जुलै २०२० रोजी माझे सही- 
शिक्क्यानिशी देणेत येत आहे. 


रावसाहेब खेडकर, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, श्रीगोंदा, 
तालुका श्रीगोंदा, 

जिल्हा अहमदनगर, 


श्रीगोंदा, ६ जुलै २०२०. 


qo महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग Ge — नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ११ - १७, 2029 / फाल्गुन २० - २६, शके १९४२ 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST/2744/2020.— The Principal District and Sessions Judge, Nashik is pleased to grant the 
following Officers Leave for the period mentioned against their names. 


Sr. No. Name and Designation 
1 2 
4 Shri. T. N. Quadri, 


11th Joint Civil Judge, Senior 
Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate, Nashik. 


2 Shri. S. B. Kale, 
Joint Civil Judge, Senior Division 
and Additional Chief Judicial 
Magistrate, Niphad. 


Period 
3 


Ex post facto sanction to the Commuted Leave 
for two (2) days from 16th March 2020 and 17th 
March 2020 prefixing holidays falling on 14th March 
2020 and 15th March 2020. 


Ex post facto sanction to the Commuted Leave 
for two (2) days from 16th March 2020 and 17th 
March 2020 prefixing holidays falling on 14th March 
2020 and 15th March 2020. 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts. 


Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 


above period. 


Sr. Name and Designation 
No. 

1 2 

4 Shri. T. N. Quadri, 


11th Joint Civil Judge, Senior 
Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate, Nashik. 


2 Shri. S. B. Kale, 
Joint Civil Judge, Senior Division 
and Additional Chief Judicial 
Magistrate, Niphad. 


Nashik, 3rd June 2020. 


Judicial Officers with whom charge is kept during 
the leave period in addition to their own duties 
3 


Shri. J. G Pande, 
12th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate, Nashik. 


Shri. S. W. Ugale, 
Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate, Niphad. 


ABHAY S. WAGHWASE, 
Principal District and Sessions Judge, 
Nashik. 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH 
MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI - 400 004. 


EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


